महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/ प्र.क्र.- ५४/ का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि.१४ जून, २०२२ 


संदर्भ- शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८३/का-९, 
दि.३१/०३/२०२२. 


प्रस्तावना - 


शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत सन 
२०२१-२२ मधील मंजूर विकास कामात अंशतः बदल 
करणेबाबत. 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 


संदर्भिय शासन निर्णय, दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये विकास कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. 


सदर मंजूर विकास कामात, ग्रामपंचायतीच्या नावात व तालुक्यामध्ये बदल करणेबाबत लोकप्रतिनिधी (आमदार व 


खासदार) तसेच पदाधिकारी यांनी विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन खालील नमूद मंजूर विकास कामात बदल करुन 


शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक - 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात संदर्भ 
क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये खालील विकास कामे मंजूर करण्यात 


आलेली आहेत. 
अ | जिल्हा तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र (रुपये 
लाखात) 
he . | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | १६७ | मौजे टाकळी | मौजे टाकळी (बेबळी) मुस्लिम शादीखान १०.०० 
(बेबळी) बांधकाम करणे . 
२. ठाणे भिवंडी ३८३ | अर्जुनली मौजे आसेगाव येथील मुस्लीम १०.०० 
कब्रस्तानमध्ये रस्ते मजबुतीकरण, पेव्हर 
ब्लॉक, पथदिवे बसविणे. 
भिवंडी ३८४ | तळवली मौजे तळवली येथील अल्पसंख्यांक १०.०० 
कब्रस्थानमध्ये पाण्याची सुविधा व रस्ता 
तयार करणे, जि. ठाणे. 
भिवंडी ३८५ | महापोली मौजे महापोली येथील ईदगाह २०.०० 
सुशोभिकरण करणे, ता. भिवंडी, जि. ठाणे. 
३८७ | मौजे मौजे महापोली येथील मुस्लीम १०.०० 
महापोली कब्रस्थानला वॉल कंपाऊंड बांधणे, ता. 
भिवंडी, जि. ठाणे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/ प्र.क्र.- ५४/ का-९ 


नाशिक । सिन्नर ५५७ | मौजे मौजे - वडांगळी ता. सिन्नर येथे कब्रस्थान ०७.०० 
वडांगळी जोडरस्ता करणे. 
सिन्नर ५५८ | मौजे मौजे - वडांगळी ता. सिन्नर येथे कब्रस्थान ०३.०० 
वडांगळी येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 
सिन्नर ५५९ | मौजे पाथरे । - मौजे - पाथरे ता. सिन्नर येथे कब्रस्थान ०५.०० 
जोडरस्ता करणे. 
सिन्नर ५६० | मौजे पाथरे । - मौजे - पाथरे ता. सिन्नर येथे कब्रस्तान ०७.०० 
जोडरस्ता करणे. 
सिन्नर ५६१ | मौजे चास चास ता. सिन्नर येथे कब्रस्तान निवारा ars १०.०० 
बांधणे. 
सिन्नर ५६२ | मौजे चास मौजे - चास ता. सिन्नर येथे कब्रस्थान ०५.०० 
पेव्हार ब्लॉक बसविणे. 
सिन्नर ५६३ | मौजे पांगरी । मोजे-पांगरी ता. सिन्नर येथे कब्रस्थान ०७.०० 
जोडरस्ता करणे. 
सिन्नर ५६५ | मौजे शाहा मौजे-ऱशहा ता. सिन्नर येथे कब्रस्थान निवारा ०९.०० 
]ोड बांधणे. 
गोंदिया सडक / २९३ | ग्राम.पांढरी । ग्राम. पांढरी येथील कब्रस्थानाला संरक्षण ०८.०० 
अजूनी भिंत बांधणे. 
गडचिरोली | अहेरी २७८ | मौजे मौजा-भामरागड येथे कब्रस्तान ला संरक्षण १०.०० 
भामरागड भिंत बांधकाम करणे. 
ast २७९ | मौजे राजपुर मौजा-राजपुर ta बोरी येथे कब्रस्तान ळा मिर 
संरक्षण भिंत बांधकाम करणे. 
मौजा. Be आलापल्ली सवारी POT T 
ie ape मौजा 3 hy oe sail isd 
आलापी कब्रस्तानला संरक्षण भिंत बांधकाम करणे. 
कोल्हापूर | करवीर २५५ | सांगवेवाडी | पं.सांगवडेवाडी येथील अल्पसंख्याक १०.०० 
वस्तीमध्ये रस्ते व गटर्स करणे. 
करवीर २५६ | तामगाव ग्रा.पं.तामगांव येथील अल्पसंख्याक १०.०० 


वस्तीमध्ये रस्ते व गटर्स करणे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/ प्र.क्र.- ५४/ का-९ 


करवीर २५७ | नागांव ग्रा.पं.नागांव Alles अल्पसंख्याक १०.०० 
वस्तीमध्ये रस्ते व गटर्स करणे. 
२५८ | किणी ग्रा.पकिणी येथील अल्पसंख्याक | १०.०० 
हातगणंगले वस्तीमध्ये विद्युतपुरवठा करणे. 
कागल २५९ | बेलवळे ग्रा.प.बेळवळे बु. येथील अल्पसंख्याक १०.०० 
वस्तीमध्ये रस्ते व गटर्स करणे. 
कागल २६० | कापशी murat बु. येथील अल्पसंख्याक १०.०० 
वस्तीमध्ये सार्वजनिक शौचालय करणे. 
कागल २६१ | चिखली ग्रा.पंचिखळी ats अल्पसंख्याक १०.०० 
वस्तीमध्ये रस्ते व गटर्स करणे. 
करवीर २६२ | गोकुळ ग्रा.पं.गोकुळ शिरगांव येथील अल्पसंख्याक १०.०० 
शिरगाव वस्तीमध्ये सार्वजनिक शौचालय करणे. 
कागल २६३ | बाचणी Muara  येथीळ अल्पसंख्याक १०.०० 
वस्तीमध्ये सार्वजनिक शौचालय करणे. 
गडहिंग्लज | २६४ | हिटणी ग्रा.पं.हिटणी aie अल्पसंख्याक १०.०० 
वस्तीमध्ये रस्ते व गटर्स करणे. 
२. उपरोक्त मंजूर विकास कामात, तालुक्‍यात तसेच ग्रामपंचायतीच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ आवश्‍यक 
कार्यवाही करावी. 
अ जिल्हा तालुका | क्र. ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. (रुपये लाखात) 
| उस्मानाबाद | उस्माना | १६७ | मौजे टाकळी । मुस्लिम कब्रस्तान पोहच रस्ता करणे व १०.०० 
बाद (बेबळी) सुशोभिकरण करणे. 
२ ठाणे भिवंडी | ३८३ | मौजे अर्जुनलळी | भिवंडी ग्रा.१३४ भिवंडी तालुक्यातील १०.०० 
अर्जुनली येथील अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये 
अंतर्गत रस्ता तयार करणे, जि. ठाणे. 
भिवंडी | ३८४ | तळवली भिवंडी ग्रा.१३४ भिवंडी तालुक्‍यातील १०.०० 
तळवली येथील अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये 
जाकीर मुरूमकर ते मंजुर ढांगे यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता तयार करणे, जि. ठाणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/ प्र.क्र.- ५४/ का-९ 


भिवंडी | ३८५ | महापोली महापोली गावात मुस्लिम मोहल्ला अंतर्गत २०.०० 
पेव्हरब्लॉक बसविणे, ता. भिवंडी, जि. ठाणे. 


भिवंडी | ३८७ | महापोली महापोली कब्रस्थान सुशोभिकरण करणे, १०.०० 
ता. भिवंडी, जि. ठाणे. 
३. | नाशिक ।सिन्नर | ५५७ | वडांगळी १. मौजे- वडांगळी ता. सिन्नर येथे ईदगाह १०.०० 
मैदान कंपाऊंड करणे व इतर अनुंडांगिक 
कामे करणे. 
GC 
५५९ | पाथरे मौजे-पाथरे ता. सिन्नर येथे ईदगाह मैदान ०५.०० 


कंपाऊंड करणे व इतर satin कामे 
करणे मौजे-वडांगळी ता. सिन्नर. 


५६० 
०७.०० 
५६१ | चास मौजे-चास ता. सिन्नर येथे मुस्लिम वस्तीत 
निवारा शेड बांधणे. तै०-०९ 
५६२ | चास मौजे-चास ता. सिन्नर येथे कब्रस्थान परिसर ०५.०० 
सुधारणा व अनुडांगिक कामे. 
५६३ | पांगरी मौजे-पांगरी ता. सिन्नर येथे दफनभूमि ०७.०० 
परिसर सुधारणा करणे व वॉलकंपाऊंड 
करणे. 
५६५ | शाहा मौजे-ऱशहा ता. सिन्नर येथे शादिकाना हॉल ०९.०० 
तयार करणे. 
| गोंदिया २९३ | सडक/अर्जुनी । पांढरी येथील मस्जिदीचे परिसरात ०८.०० 
सभामंडप बांधकाम करणे 
५ | गडचिरोली २७८ । भामरागड मौजा-भामरागड येथे इदगाह ला चबुतरा व १०.०० 


संरक्षण भित बांधकाम करणे. 


२७९ | जिमलगटटा । मौजा-जिमलगटटा येथील मुस्लीम समाज १०.०० 
कब्रस्तान ला संरक्षण भिंत बांधकाम करणे. 


२८२ | आल्लापल्ली मौजा-आलापल्ली येथे इदगाह ला संरक्षण १०.०० 
भिंत बांधकाम करणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/ प्र.क्र.- 48/ का-९ 


६ | कोल्हापूर २५५ | सांगवडे कोल्हापूर जिल्हा करवीर तालुक्‍यातील १०.०० 
सांगवडे येथील अल्पसंख्याक वसाहती 
अंतर्गत रस्ते/काँक्रीटीकरण/गटर्स/ विंधन 
विहिर/सामाजिक सभागृह/संरक्षक भिंत व 
इतर सोयी सुविधा करणे. 


२५६ | नागांव कोल्हापूर जिल्हा करवीर तालुक्‍यातील १०.०० 
नागांव येथील अल्पसंख्यांक वसाहती 
अंतर्गत रस्ते/काँक्रीटीकरण/गटर्स/ विंधन 
विहिर/सामाजिक सभागृह/संरक्षक भिंत व 
इतर सोयी सुविधा करणे. 


२५७ | उचगांव कोल्हापूर जिल्हा करवीर तालुक्‍यातील १०.०० 
उचगांव येथीळ अल्पसंख्याक वसाहती 
अंतर्गत रस्ते/काँक्रीटीकरण/गटर्स/ विंधन 
विहिर/सामाजिक सभागृह/संरक्षक भिंत व 
इतर सोयी सुविधा करणे. 


२५८ | गांधीनगर कोल्हापूर जिल्हा करवीर तालुक्‍यातील १०.०० 
गांधीनगर येथील अल्पसंख्याक वसाहती 
अंतर्गत रस्ते/काँक्रीटीकरण/गटर्स/ विंधन 
विहिर/सामाजिक सभागृह/संरक्षक भिंत व 
इतर सोयी सुविधा करणे. 


२५९ । गगनबावडा कोल्हापूर जिल्हा गगनबावडा १०.०० 
तालुक्यातील गगनबावडा येथील 
अल्पसंख्याक वसाहती अंतर्गत 


रस्ते/कॉँक्रीटीकरण/गटर्स/ विंधन 
विहिर/सामाजिक सभागृह/संरक्षक भिंत व 
इतर सोयी सुविधा करणे. 

२६० | तिसंगी कोल्हापूर जिल्हा गगनबावडा १०.०० 


तालुक्यातील तिसंगी येथील अल्पसंख्याक 
वसाहती अंतर्गत रसस्ते/कॉँक्रीटीकरण 
/गटर्स/ विंधन विहिर /सामाजिक 
सभागृह/संरक्षक भिंत व इतर सोयी सुविधा 
करणे. 


२६१ | कातळी कोल्हापूर जिल्हा गगनबावडा १०.०० 
तालुक्यातील कातळी येथील अल्पसंख्याक 
वसाहती अंतर्गत सस्ते/काँक्रीटीकरण/ 
गटर्स/ विंधन  विहिर/सामाजिक 
सभागृह/संरक्षक भिंत व इतर सोयी सुविधा 
करणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/ प्र.क्र.- 48/ का-९ 


२६२ | जरगी कोल्हापूर जिल्हा गगनबावडा १०.०० 
तालुक्यातील जरगी येथील अल्पसंख्याक 
वसाहती अंतर्गत रस्ते/कॉँक्रीटीकरण/ 
गटर्स/ विंधन विहिर/सामाजिक सभागृह/ 
संरक्षक भिंत व इतर सोयी सुविधा करणे. 


२६३ | कडवे कोल्हापूर जिल्हा गगनबावडा १०.०० 
तालुक्यातील कडवे येथील अल्पसंख्याक 
वसाहती अंतर्गत रस्ते/ काँक्रीटीकरण/ 
गटर्स/ विंधन विहिर/सामाजिक सभागृह/ 
संरक्षक भिंत व इतर सोयी सुविधा करणे. 


२६४ | धुंदवडे कोल्हापूर जिल्हा गगनबावडा १०.०० 
तालुक्यातील धुंदवडे येथील अल्पसंख्याक 
वसाहती अंतर्गत रस्ते /काँक्रीटीकरण 
/गटर्स/ विंधन विहिर /सामाजिक सभागृह/ 
संरक्षक भिंत व इतर सोयी सुविधा करणे. 


2: सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६१४१५५०२११३१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, कर 
P RAS H A NT a o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES DEVELOPMENT 


2.5.4.20=07a98306254b29e5 1 39aab48 1 9d/96eb 1 6b0b66a000c20ad72167a4639F 
|Code=400032, st=Maharashtra, 


=7B06EE8A2C581E72F 4DCE6564DC954B5C81 A4ESEA299DAB1B3C 
"4583६80, cn=PRASHANT DADASAHEB ANDHARE 
Date: 2022.06.14 15:51:56 +05! 


(प्र.दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा 
परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


०८-५७ A -O 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/ प्र.क्र.- 48/ का-९ 


१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


